Modernization of Prisons या Central Sector 
Scheme साठी Sub-agency घोषित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: जेएलएम०४२२/प्र.क्र. ६८/तुरुंग-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०७.०६.२०२३. 


वाचा: 


१. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे ज्ञापन क्र.१ (१८)/ पीएफएमएस / 
एफसीडी/२०२१,दिनांक ९.३.२०२२. 

२. गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. वी-१७०१३/३१/२०२१-पीआर, 
दिनांक ५.४.२०२२. 

३. गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. वी-१७०१३/३१/२०२१-पीआर, 
दिनांक १८.१०.२०२२. 


प्रस्तावना:- 


वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांनी वाचा क्र.१ येथील ज्ञापनाद्वारे केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या 
निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे तसेच निधीच्या विनियोगाच्या प्रक्रियेत अधिक 
परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने सुधारीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. 
त्यानुसार, केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी Central Nodal Agency (CNA) ची व 
Implementing Agency/sub agency (SA) dt नेमणूक करुन त्या योजनेसाठी प्राधिकृत बँकेमध्ये 
स्वतंत्र 91918 Bank Account उघडणे आवश्‍यक असल्याच्या सूचना दिल्या आहेत. वाचा क्र.२ अन्वये 
गृह मंत्रालय, भारत सरकार यांनी Modernization of Prisons या प्रकल्पासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे 
निर्गमित केळी आहेत. तसेच, वाचा क्र.३ अन्वये Modernization of Prisons या प्रकल्पाची 
अंमलबजावणी करण्याकरिता गृह मंत्रालयाने National Crime Records Bureau (NCRB), New 
Delhi यांना Central Nodal Agency (CNA) म्हणून नियुक्‍त केले असून Central Nodal Agency 
(CNA) यांनी Central Nodal Account Canara Bank मध्ये उघडले आहे. त्यानुषंगाने वाचा क्र.३ 
अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार Modernization of Prisons या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी 
Implementing Agency/Sub Agency (SA) यांची नियुक्‍ती करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 


राज्यातील कारागृहांमध्ये Modernization of Prisons या केंद्र पुरस्कृत प्रकल्पाच्या 
अंमलबजावणी करण्यासाठी गृह HATHA National Crime Records Bureau (९७१४), New 
Delhi यांना Central Nodal Agency म्हणून नियुक्‍त केले असून गृह मंत्रालयाने Modernization of 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम०४२२/प्र.क्र. ६८/तुरुंग-२ 


5018 प्रकल्पासाठी श्री. WAIT गुप्ता, उप संचालक, 001९॥ (NCRB) यांना नोडल अधिकारी 
म्हणून नियुक्त केळे आहे. त्यांचा दुरध्वनी क्र.०११-२६७३५६३७ FT gH आयडी- 
prashun@ncrb.gov.in असा आहे. 


२. उपरोक्त वाचा क्र.३ अन्वये दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने राज्यातील कारागृहांमध्ये 
Modernization of Prisons Ul bs पुरस्कृत प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अपर पोलीस 
महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा महाराष्ट्र राज्य, पुणे याना Implementing 
Agency/Sub Agency (SA) म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. वाचा क्र.३ नुसार उपरोक्त नियुक्‍त Implementing Agency/sub agency (SA) यांनी सदर 
प्रकल्पाची अमंलबजावणी करण्यासाठी Canara Bank मध्ये शुन्य शिल्लक उपकंपनी खाते (Zero 
Balance Subsidiary Account) उघडावे. 


४. गृह मंत्रालयाने Modernization of Prisons प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
वाचाक्र.२व२ येथील पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांचे काटेकोर पालन Implementing Agency/sub 
agency (SA) यांनी करावे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६०७१६१३५२४२२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
S FEMA T U S HA R mh HOME 


4.20=15a6230fe20fd947aa83047fSdeb85c95659ceb098e76eb2 


5dd802b0518e7d63, postalCod: 


CAC79EC62AAFD247DECECE8, SEEMA TUSHAR SAWAN 


400032, st=Maharash 
S AWA N ialNumber=9ED89E6C00B3FD549E02FB85DFE0767F96018A29C 
T IT 


(सीमा तु. सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 
अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान मुख्य सचिव (अ. व सु.) गृह विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
कारागृह महानिरीक्षक पूर्व विभाग/पश्चिम विभाग/मध्य विभाग/दक्षिण विभाग, 
अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई, 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
कक्ष अधिकारी, अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
निवड नस्ती तुरुंग-२ कार्यासन. 


त लुट वप उरे 


one SG & 


//१**// 


पृष्ठ २ पैकी २ 


